महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः बदली-२०१८/प्र.क्र.१७३/का.१४ 
मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मुंबई -४०००३२ 
दिनांक: १० डिसेंबर, २०१८ 


शासन आदेठा 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या 
विलंबास प्रतिबंध अधिनियम २००५ च्या कलम ४(४) व ४(५) नुसार खालील नमूद केलेल्या सह/उप सचिवांची 
बदली करण्यात येत असून, त्यांच्या नावासमोर स्तंभ ४ मध्ये दर्शविलेल्या विभागामध्ये त्यांची पदस्थापना 


करण्यात येत आहे.- 
अ.क्र. अधिकाऱ्याचे नाव व पदनाम सध्याचा विभाग बदलीनंतरचा विभाग 
pa २ ३ PB 
a श्रीमती चारूशीला तांबेकर, नियोजन विभाग अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक 
सह सचिव संरक्षण विभाग 
Q श्री.रविद्र गुरव, उप सचिव कृषि व पदुम विभाग विजाभज, इमाव व विमाप्र 
कल्याण विभाग 


२. हे आदेश तत्काळ अंमलात येतील. उपरोक्‍त नमूद अधिकाऱ्यांना बदलीने पदस्थापना केलेल्या 
विभागात रूजू होण्यासाठी या आदेशान्वये दि.१०/१२/२०१८ (म.नं.) पासून कार्यमुक्त करण्यात येत आहे. 
संबंधित अधिकाऱ्यांनी इतर कोणत्याही आदेशाची प्रतिक्षा न करता बदली केलेल्या विभागात रुजू व्हावे. 
सदरचे आदेश हेच कार्यमुक्‍्ततेचे आदेश असून संबंधित विभागांनी स्वतंत्र आदेश निर्गमित करण्याची 
AAPA नाही. 


3» सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या Www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०१८१२१०१७५७०७६३०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 
Imtiyaz Mushtaque या 


Kazi 


९०0९87 


(इ.मु.काझी) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 

१) मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन 

२) मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव 


शासन आदेशा क्रमांकः बदली-२०१८/प्र.क्र.१७३/का.१४ 


अ.मु.स (सेवा), सा.प्र.वि., मंत्रालय, मुंबई. 

अ.मु.स./प्र.स./सचिव, नियोजन विभाग /अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग / कृषि व 
पदुम विभाग/विजाभज, इमाव व विमाप्र विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

सह/उप सचिव (आस्थापना), नियोजन विभाग /अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग / 
कृषि व पदुम विभाग/विजाभज, इमाव व विमाप्र विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

श्रीमती चारूशीला तांबेकर, सह सचिव, संबंधित मंत्रालयीन विभाग 

श्री.रविंद्र गुरव, उप सचिव, संबंधित मंत्रालयीन विभाग 

निवड नस्ती कार्या.१४ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


